राज्य वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत स्व- अर्थसहाय्यीत 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान वितरीत 


करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
छासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.3६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 
४) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
4) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, दि. १० मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ दि.१७/०३/२०२० 
८) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४/०६/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग 
धोरणांतर्गत स्व- अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याची योजना सुरू करण्यात 
आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट* मधील विवरणपत्रातील 
THEM घटकांना भांडवली अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


S 


शासन नणंय निर्णय :- 

राज्यातील PET धोरण अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना स्व- अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
भांडवली अनुदान योजने अंतर्गत प्रधान सचिव (वस्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीच्या बैठकीत 
मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रु. 
५,५४,९४,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी चोपन्न लाख चै-यानऊ हजार रूपये ) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. संदर्भ क्रमांक ६ येथील येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व 
नियंत्रण पथकाद्वारे ज्या प्रकल्पांची तपासणी झाली असून व ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे 
अशा प्रकरणात अंतिम निर्णय झाल्यावरच अनुदान वितरीत करण्यात येईल किंवा झालेल्या निर्णयानुसार पुढील 
कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकल्पांची दक्षता व नियंत्रण पथका कडून वेळे अभावी अद्याप तपासणी 
झालेली नाही त्या प्रकल्पांची पुढील नजीकच्या काळात लवकरच तपासणी करण्यात येईल आणि त्याप्रकल्पात 
तपासणीअंती काही अनियमितता आढळून आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर अनुदान व्याजासह वसुल करण्यात 
येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


२. सदरहू TINT घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिशानिर्देशानुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर RTGS. द्वारे वितरीत करण्यात 
यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्कम संबंधित बँकेने या शासन निर्णयासोबतच्या 

“परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. स.दि.खरात, उप सचिव(वस््रोद्योग), 
सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) ४०००९) यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची 
रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (७७) राज्य वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत स्व- अर्थसहाय्यीत 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान (२८५१ ६५५६) (कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

प. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४/०६/२०२१ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 
आहे. 

६. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्यांची पुर्तता 
होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ Helles अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे- 

१ विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, 
संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (७७ राज्य वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ 
अंतर्गत स्व- अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान (२८५१ ६५५६) (कार्यक्रम) ३३, 
अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या योजनेखाली रू.४५००.०० लक्ष इतका निधी 
उपलब्ध आहे. त्यापैकी यापुर्वी रू. ०.०० लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे या योजनेखाळील 
रू. ६५०.०० लाख इतकी तरतूद शिल्लक आहे. त्यामधून रू.५५४.९४ लक्ष निधी या शासन 
निर्णयाअन्वये वितरीत करण्यात येत आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


8) 


७. 


संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रलंबित नाही 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय 
बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा : लागू नाही. 

अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 

खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :-लागू नाही. 


सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या 


अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर THEM प्रकल्पांच्या 
दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Cc 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौस 


२३२/२०२२/व्यय-२ दि.३१/०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून वितरीत करण्यात येत आहे. 


र. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०७१८१५२८२१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MADANE VISHAL ५ शण coor 


|28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233edb83a20c38 
834c19f2e3793, postalCod hi 


32, st=M 
serialNumber=CB16DB1CC002E115B709A8CA348A6483883493AAF53 
B7BE25836CDA1B57FF2DC, cn=MADANE VISHAL VISHWAS. 


Date शाल मदने 14 +05'3, 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

८. संचालक (Tara), वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 

९. सह सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. परिशिष्टामधीळ बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


SR निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे “परिशिष्ट” 


Subsidy 
Subsidy Amount Rs. 
fe | Name Year in Lakhs 
Punjab National 
Bank 
1 | SF/2019/10002 ELL VEE SILK MILLS PVT LTD 2018 शि 
Punjab National 
Bank 
2 | SF/2019/10002 ELL VEE SILK MILLS PVT LTD 2020 a 
Punjab National 
Bank 
3 | SF/2019/10007 Jay Industrial Chemicals Pvt. Ltd. 2018 17.43 
१८.७५ 
Bank Total 
Union Bank of India 
शि SF/2019/10071 D’Decor Home Fabrics Private Limited 2019 230.64 
Union Bank of India 
5 | SF/2019/10071 D’Decor Home Fabrics Private Limited 2020 230.64 
Union Bank of India 
i a SF/2020/10010 D’Decor Home Fabrics Private Limited 2017 12.17 
Union Bank of India 
7 | SF/2020/10010 D’Decor Home Fabrics Private Limited 2018 12.17 
Union Bank of India 
Ea SF/2020/10010 D’Decor Home Fabrics Private Limited 2019 12.17 
Union Bank of India 
| xd SF/2020/10010 D’Decor Home Fabrics Private Limited 2020 12.17 
Union Bank of India 
10 | SF/2020/10010 D’Decor Home Fabrics Private Limited 2021 12.17 
Union Bank of India 
11 | SF/2020/10076 RUHATIYA SPINNERS PVT.LTD. 2018 9.35 
Union Bank of India 
12 | SF/2019/10056 JOSTARS ORGOTECH PRIVATE LIMITED 2020 2.81 
Union Bank of India 
13 | SF/2019/10067 GANESH SILK MILLS PVT LTD 2019 1.9 
436.98 
Bank Total 
554.94 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


BANK ACCOUNT DETELS 


Bank Name Union Bank of India 


MAHARASHTRA TUFS INT 
Account Name REIMBURSMENT & CAPITAL Account Number 378901010036988 
SUBSIDY 


Bank Name Punjab National Bank 


INTEREST 
Account Name SUBSIDY SCHEMES Account Number 3845003171160 
OF GOM 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


